पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकूल 
योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय समिती, सिंधुदुर्ग यांनी 
शिफारस केलेल्या लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र : गृनियो-२०२४/प्र.क्र.१३७/योजना-२ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-११ जुले, २०२४. 


वाचा : (१) शासन निर्णय, इमाव, सावशीमाप्र, विजाभज, विमाप्र कल्याण विभाग, क्र.गृनियो-२०१९/ 

प्र.क्र.०२/विजाभज-१, दि. ६/९/२०१९ 

(२) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, सिंधुदुर्ग 
यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेशक्र.सआसक /सिंधु /यचमयो/ प्र.मा.आदेश /३३/२०२३-२४, 
दि.१४.०२.२०२४ 

(३) प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण(प्रादेशिक) विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्र. 
प्राउपसंइमाबकवि/मुंवि/सिंधू /धनगर समाज/ घरकूल योजना / २०२३-२४/मुंबई १४, 
दि.२३.०२.२०२४ 

(8) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,म.रा., पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्र. 
इमाबकसं/ मावक/पुहोघरकूल/निधी मागणी /९३२,दि.१५.०३.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

“पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकूल योजना” या योजनेंतर्गत भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील 
धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याचा निर्णय संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर योजना 
ही यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येणार असल्याने सदर योजनेसंदर्भात 
शासन वेळोवेळी जे निर्णय घेईल ते सर्व निर्णय, अटी व शर्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये, या योजनेसाठी 
लागु केलेल्या आहेत. 

सदर योजनेंतर्गत, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत जिल्हास्तरीय समितीने 
संदर्भ क्र. २ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हयातील एकूण २१ वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा 
प्रस्ताव संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,म.रा., पुणे यांनी संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये 
शासनास सादर केला असुन सदर प्रस्तावास कार्योतर मान्यता देण्याची तसेच त्यासाठी आवश्‍यक निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

“पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकूल योजना” या योजनेंतर्गत जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग 
यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण संचालनालय,म.रा., पुणे यांनी संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या भटक्या 
जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या एकूण २१ वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावास (लाभार्थ्यांची यादी 
“परिशिष्ट-अ' सोबत जोडली आहे.) संबंधित शासन निर्णयातील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून शासनाची 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे. तसेच त्यासाठी आवश्‍यक प्रती लाभार्थी रू.१.२० लक्ष प्रमाणे एकूण रुपये 
२५,२०,०००/- (अक्षरी रुपये पंचवीस लक्ष वीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२४/प्र.क्र.१३७/योजना-२ 


०३. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्हयातील सोबतच्या परिशिष्ट 
अ* मधील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या २१ वैयक्‍तीक घरकूल लाभार्थ्यांना 
खालील अटीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 

१. जिल्हास्तरीय समिती, सिंधुदुर्ग यांनी पात्र ठरवलेल्या व छाननीअंती अंतिम केलेल्या लाभार्थ्यांपैकी 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ मध्ये नमुद लाभार्थ्यांनाच सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असेल. 

२. सर्व लाभार्थी भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील असणे बंधनकारक असून अशाच 
व्यक्तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 

३. लाभार्थ्यांपेकी एखादया व्यक्‍तीच्या, पालकाच्या/ वडिलांच्या नावात अथवा आडनावात तफावत 
असल्यास ती तफावत दुर करण्यासाठी संबंधित व्यक्‍तीच्या नावाचा, पालकाच्या नावाचा व 
आडनावाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहील. नाव /आडनावातील तफावत दुर न झाल्यास 
अशा व्यक्‍तीस सदरहू योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. 

४. पात्र लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास सदरहू नावे वगळून शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही 
करावी. लाभार्थ्यांची नावे दुबार झाल्यास त्यांची संपूर्ण जबाबदारी सहायक संचालक यांची राहील. 

५. शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे सदरहू योजनेचा लाभ कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस देणे 
बंधनकारक असेल. 

६. सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांने अन्य घरकूल योजनांचा लाभ घेतला नाही 
याची खात्री करुन लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची जबाबदारी सहायक संचालक, यांची राहील. 

७. शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे सर्व कागदपत्रांची व अटी व शतींची पुर्तता झाल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी ही संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी व सहायक संचालक यांची राहील. 

८. सहायक संचालक, सिंधुदुर्ग यांनी शासन निर्णयातील अटी व शातींच्या पुर्ततेशिवाय निधी खर्च 
करू नये. तसेच, कामाबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनास सादर करावा. 


०४. सदरचा निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत असुन त्यांनी सदरहू निधी 
संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कक्ष, सिडको भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई 
या कार्यालयालयातील आहरण व संवितरण अधिकारी यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS) 
द्वारे वितरीत करावा. 


०५. यापोटी होणारा खर्च, सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात, मागणी क्रमांक झेडजी-३, २२२५, 
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, 
मागासवर्गीयांचे कल्याण (०४)॥(०३) भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची 
योजना (कार्यक्रम) ( २२२५ एफ ४६१) ३१, सहायक अनुदाने ( वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाळी करण्यात 
आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


०६. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वित्तविभागान बिम्सप्रणालीवर उपरोक्त लेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी वित्त विभागाच्या दि.०१.०४.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील अटी व 
शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 


०७. सदर निधी प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट sep मध्ये नमूद लाभार्थ्याच्या 
आधारसंलग्न बँक खात्यात, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्था प्रणालीद्वारे (>॥७॥० Financial Management 
System-PFMS) थेट लाभार्थी वितरण पध्दतीने (Direct Beneficiary Transfer - DBT) बांधकामाच्या 
टप्प्यानुसार, टप्प्याटप्प्याने थेट जमा करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२४/प्र.क्र.१३७/योजना-२ 


०८. या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना वित्त विभागाकडून 
वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयातील अटी-उ]ातींचे पालन करण्याची जबाबदारी 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांची राहील. 


०९. याद्वारे वितरित करण्यात येणार्‍या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल व शासनास 
सादर करण्याची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील . 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७१११७१५३९३५३४ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
D | N E S H RO H | DAS BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cOedee7a8805e86e4 1 846cf28cf151 b9ce48bb88ebf4f 
0 al C, rashti 


1d 98x ', poste ICode=400032, st=Mahi 
serial INumber=8C2377ED235498603821D49922A21087 1FF6F 
C H AVA N B9B369722AC707AEE7DCD87F2BD, ‘DINESH ROHIDAS 
CHAVAN 
Date: 2024.07.11 17:30:07 +05'30' 
(दिनेश चव्हाण) 
सोबत- परिशिष्ट- «a7 उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

WASH RST व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, सिडको भवन - दक्षिण बाजू, 
सी. बी. डी. बेलापूर, नवी मुंबई -४००६१४ 

५. प्रकल्प संचालक,जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सिंधुदुर्ग 

६. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहूजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, मुंबई 

७. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, धनगर समाज घरकुल योजना जिल्हास्तरीय समिती, सिंधुदुर्ग 

८. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

९. अप्पर कोषागार अधिकारी,उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१०. सहायक संचालक, इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, सिंधुदुर्ग 

११. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग 

१२. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सिंधुदुर्ग 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग/ठाणे 

१६. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवड नस्ती . 


Cc tv A OO 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२४/प्र.क्र.१३७/योजना-२ 


शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक: गृनियो -२०२४/ प्र.क्र.१३७/योजना-२, 


दिनांक:- ११ जुलै, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट-अ 


पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकूल योजनेंतर्गत, सन २०२४-२५ करिता प्रशासकीय मान्यता व निधी 
उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हयातील २१ पात्र लाभार्थ्यांची यादी :- 


अ.क्र. | लाभार्थीचे नाव जातीचा प्रवर्ग तालुक्‍याचे नाव गावाचे नाव 
१ | श्री. रविंद्र बाबुराव बांबर्डकर धनगर कुडाळ वेताळबांबर्ड 
२ | श्री. राजाराम रामचंद्र एडगे धनगर कुडाळ गोठोस 
श्री. सुभाष गंगाराम कोकरे हिंदु धनगर कणकवली साळींस्ते 
४ | श्री. सुरेश लक्ष्मण जानकर धनगर कुडाळ गोठोस 
५ | श्री. चंद्रकांत सोनू जंगले हिंदु धनगर दोडामार्ग झरेबांबर 
६ | श्री. विठोबा नारायण वरक हिंदु धनगर मालवण काळसे 
७ | श्री. सुरेश तुकाराम धनगर धनगर कुडाळ परबवाडा 
८ | श्री. राजन जानू झोरे हिंदु धनगर दोडामार्ग कुडासे 
९ | श्री. सागर सोनू वरक हिंदु धनगर कुडाळ नेरूर 
१० | श्री. विजय जानू जंगले हिंदु धनगर सावंतवाडी सरमळे 
११ | श्री. सिध्देश रामचंद्र शिंदे धनगर देवगड दाभोळे 
१२ | श्री. जनार्दन बमू खरात हिंदु धनगर देवगड शिरगाव 
१३ | श्री. मलो सखाराम खरात हिंदु धनगर दोडामार्ग वझरे 
१४ | श्री. कृष्णात भैरू झोरे हिंदु धनगर मालवण वडचा पाट 
१५ | श्री. नवलू पांडूरंग झोरे धनगर वैभववाडी आचिर्णे 
१६ | श्री. अनंत पांडूरंग एडगे हिंदु धनगर कुडाळ गोठोस 
१७ | श्री. नामदेव जानू जानकर धनगर कुडाळ गोठोस 
१८ | श्री. लक्ष्मण भैरू पाटील हिंदु धनगर सावंतवाडी आंबेगाव 
१९ | श्री. रामदास विठू जंगले हिंदु धनगर सावंतवाडी आंबेगाव 
२० | श्री. नवलू भागू झोरे धनगर सावंतवाडी आंबेगाव 
२१ | श्री. प्रशांत रामा झोरे धनगर कुडाळ वेताळबांबर्ड 


DINESH ROHIDAS 
CHAVAN 


je=400032, st=Mc 
10382 


Digitally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 

2.5.4.20: 2418 


46cf28cf151b9ce48bbssebf4f2esa7h 
laharashi 


ra, 
1D49922A210871FF6FB9B369 
INESH ROHIDAS CHAVAN 


(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


